टॅक्सी व ऑटोरिक्षांचे भाडेदर सुत्र विहित 
करण्याबाबत समितीची स्थापना 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक एमव्हीआर-११११/प्र.क्र.९६६/परि-२ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२, दिनांक :- १३ एप्रिल, २०१२. 


प्रस्तावना :- " टॅक्सी व्यवसाय अभ्यास समिती, १९९६" गठीत करुन टॅक्सी भाडे दर निश्‍चितीसाठी 
सुत्र विहित करण्यात आले आहे. या सुत्राअन्वये विचारात घ्यावयाचे घटक व परिमाणानुसार 
ऑटोरिक्षांसाठीदेखिल भाडे दर निश्‍चित केले जात आहे. सद्य:स्थितीत टॅक्सी व्यवसायामध्ये नवीन 
मॉडेल्सची वाहने टॅक्सीसाठी वापरण्यात येत असून त्यांचा देखभालीचा खर्च ब-याच प्रमाणात जास्त 
आहे. तसेच ऑटोरिक्षाच्या भाडे दरासाठी स्वतंत्र असे सुत्र विहित करण्यात आलेले नाही. या सर्व 
बाबीचा सखोल अभ्यास करुन टॅक्सी व ऑटोरिक्षांचे भाडे दर निश्‍चितीस्तव सुधारित सुत्र विहित 
करण्यासाठी समिती नियुक्‍त करण्याचा प्रश्‍न शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- शासन आता असा आदेश देत आहे की, या कामासाठी श्री. पी. एम. ए. हकीम, 
केंद्र शासनाचे सेवानिवृत्त सचिव यांची एक सदस्यीय समिती नियुक्‍त करण्यात यावी. 
र या समितीची कार्यकक्षा खालीलप्रमाणे विहित करण्यात येत आहे.:- 

(१) पेट्रोल/ सीएनजी/एलपीजी या इंधनावर चालणाऱ्या राज्यातील टॅक्सी भाडे दर 
निश्‍चितीचे व भाडे सुधारणेचे सूत्र विहित करण्यासाठी, खर्चाची विविध मूलतत्वे (Various Cost 
Elements) ठरविणे आणि त्यावर आधारित योग्य व वाजवी (Fair and Reasonable) भाडे 
दर पत्रकाची शिफारस करणे. 

(२) तसेच पेट्रोल/ सीएनजी/एलपीजी या इंधनावर चालणाऱ्या राज्यातील ऑटोरिक्षा 

भाडे दर निश्‍चिती सूत्र विहित करण्यासाठी, वरीलप्रमाणे विविध मूलतत्वे ठरविणे आणि त्यावर 
आधारित योग्य व वाजवी भाडे दर पत्रकाची व त्यातील सुधारणेच्या सुत्राची शिफारस करणे. 

(३) भविष्यात मूलतत्वांच्या खर्चात भरीव वाढ झाल्यास टॅक्सी/ऑटोरिक्षाचे भाडेदर 
सुधारित करण्यासाठी सूत्राची शिफारस करणे . 

(४) सध्या प्रचलित असलेले किमान भाडे हे १.६ कि.मी अंतराकरिता आहे. ते १ 
कि.मी. अंतर ( मेट्रीक पध्दत) विचारात घेऊन शिफारस करणे. 


DAGOSAVI\Bhade Vadh/Autoriksha Taxits 


(५) शेअर-ए-टॅक्सी/ऑटोरिक्षाबाबत देखील भाडेदराबाबत शिफारस करणे. 
5. समिती, सर्व संबंधित घटकांशी (Stake Holder) विचार विनियम करुन टॅक्सी व 
ऑटोरिक्षासाठी स्वतंत्र अहवाल शिफारशीसह नियुक्तीच्या दिनांकापासून तीन महिन्याच्या 
कालावधीत परंतु शक्‍य तितक्या लवकर शासनास सादर करील. 


६. परिवहन आयुक्‍त कार्यालयातील अपर परिवहन आयुक्त यांच्याकडून समितीला सर्व 
प्रकारचे सहकार्य दिले जाईल. 
. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक 2.0120 413०35174० 
असा आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
ह्या 
क. Han 
(डॉ. शैलेश कुप्रस्शमा॥ 111. 
शासनाचे प्रधान सचिव (परिवहन) 

प्रत माहितीसाठी अप्रेषित:- 


मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव 

मा. राज्यमंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव 

श्री. पी. एम. ए. हकीम, केंद्र शासनाचे सेवानिवृत्त सचिव 
(परिवहन आयुक्‍त कार्यालयामार्फत) 

मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांचे बरिष्ठ स्वीय सहायक 

अप्पर मुख्य सचिव (गृह), यांचे स्वीय सहायक 

प्रधान सचिव (विशेष), यांचे स्वीय सहायक 

प्रधान सचिव (परिवहन), गृह विभाग यांचे स्वीय सहायक 

परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

निवडनस्ती 


DsSGOSAVIBhade Vadh 


